विद्यमान औ. प्र. संस्थांमध्ये अधिकचे/नविन 
व्यवसाय सुरू करण्याकरिता योजनांतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेली ६३ अस्थायी पदे दिनांक 
०१.०६.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत चालू 
ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७७/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८. 


पहा : 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४. 
२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-१००६/(५२/०६)/ व्यशि-२, 
दि. २४/०८/२००६. 
३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-१००६/(३५७/०६)/ व्यशि-२, 
दि. १२/०४/२००६ व समक्रमांकाचे दि. १२.०३.२००९ चे शुध्दीपत्रक. 
४ उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.आयटीआय-१००६/(६६/०७)/ व्यशि-२, 
दि. १३/०६/२००८. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०५.०३.२०१८ 
६) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१७/ 
प्र.क्र. ६३/व्यशि-३, दि. २२.०३.२०१८ 
७) संचालक (प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. ०४/आस्था-३/मुदतवाढ/२०१८/(१६/२१)/८२४, दि. ०१.०६.२०१८. 


प्रस्तावना :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत 
अँडव्हान्स मॉडयुलच्या अभ्यासक्रमासाठी मंजूर १०२ पदांना तसेच विद्यमान औ. प्र. संस्थांमध्ये 
अधिकचे/नविन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता मंजूर ६३ पदे अज्ञा एकूण १६५ पदांना संदर्भीय (२) ते 
(४ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भीय (१) येथील 
शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान 
करण्यात आले आहेत. 

सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजना बंद झाल्यामुळे अँडव्हान्य मॉडयूलच्या अभ्यासक्रमाकरिता 
दि. २४/०८/२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेली ७२ पदे व दि. १२/४/२००७ 
च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेली ३० पदे अज्ञा एकूण १०२ प्रशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या 
पदांचे समायोजन केलेले असल्याने सदर योजनेंतर्गत १६५ अस्थायी पदांमधून १०२ पदे वगळून ६३ 
अस्थायी पदांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार वरील संदर्भ क्र. (६) 
अन्वये दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन (५) 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७७/व्यशि-३ 


येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय (७) येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार ६३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०६.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील विद्यमान औ. प्र. संस्थांमध्ये अधिकचे/नविन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता मंजूर ६३ 
योजनांतर्गत पदांना (सोबतच्या प्रपत्र-१ मध्ये दर्शविळेळी) दिनांक ०१.०६.२०१८ पासून दिनांक 
३०.०९.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूरी 
देण्यांत येत आहे. 


अटीव शर्ती :- 
१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही 
याची खात्री करून घेण्यात यावी. 


= 


सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे. अशा प्रकरणी नवनिर्मिती 
पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही विहित कालावधीत 
पूर्ण करावी. 


AN 
~~ 


पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचाळक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध निश्चित 
करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


द 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

“ मागणी क्र: HEV-9, 2230 - कायगार व सेवायोजन 03 -अशिक्षणु (००४-कारागिर व 
पर्यवेक्षक यांचे प्रगिक्षणु (०२) - कारागिरांचे तांत्रिक व व्यवसाय प्रशिक्षण (०२०८) Wael GAA 
वाढविण्यासाठी ओद्योगिक ARIAT संस्थांचा विस्तार करणे(२२३० ए २०९) ” 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०५ मार्च, २०१८ प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यांत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७७/व्यशि-३ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०२१३०५४५९४०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Santosh Vithal Sissies 


=Maharashtra, 
1 fredbb0OSfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744e251 


360f7920a, 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c1 2b6cadcb583d500fe489 
O a e ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2018.07.02 15:37:17 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


प्रति, 

. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, (संचालनालयामार्फत). 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१/(व्यशि-२)/(व्यशि-५)/(रोस्वरो-२), Hees विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

११.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 

१२.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AW AD -5 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७७/व्यशि->३ 


कौडठाल्य विकास व उद्योजकत विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र.७७/ 


व्यशि-३, दिनांक : ३० जून, २०१८ सोबतचे सहपत्र 


प्रपत्र-१ 


विद्यमान औ. प्र. संस्थांमध्ये अधिकचे/नविन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता मंजूर करण्यात 


आलेल्या पदांपैकी दिनांक ०१.०६.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधीत चालू ठेवण्यास मंजूरी 


देण्यात आळेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


अ.क्र पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी पदांची संख्या 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
गट-क 
7 शिल्प निदेशक ४३०० &3 
2300-38200 ४४००- वरिष्ठ श्रेणी 
४८००-निवड श्रेणी 
एकूण ६३ 
Santosh Vithal पाका... 
Rokade iy peepee orm 
(संतोष वि. रोकडे 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


